केंद्र पुरस्कृत “प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी 
न्याय महाअभियान (PM - JANMAN) ” अंतर्गत 
आदिम जमातीतील पात्र कुटुंबांसाठी आवास 
योजना (ग्रामीण) या योजनेकरीता केंद्र हिस्सा व 
राज्य हिळछ्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४ (भाग-१)/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १३ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
१) श्री.अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र._-१२०५१/०१/२०१३---,दि.०८/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
२) श्री.अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र._-१२०५१/०१/२०१३--,दि.१२/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
३) श्री.अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
क्र.1-११०१३/२/२०२३-३--००.. (३८६६६९),दि.२२/१२/२०२३ रोजीचे पत्र. 
४) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४/योजना-१०, दि.०९.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाने जनजातीय गौरव दिनानिमित्त दि.१५/११/२०२३ रोजी देशात “प्रधानमंत्री 
जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (PM - JANMAN)” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या 
महाअभियानाचा देशातील ७५ विशेषत: आदिवासी गटांचा विकास करणे हा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र 
शासनाने या महाअभियानांतर्गत ११ विशेष बाबींवर लक्ष केंद्रीत करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 
केंद्र शासनाने “प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)” अंतर्गत आदिम 
जमातीतील पात्र कुटुंबांसाठी देशातील ४.९० लाख लाभार्थ्यांना मुलभूत सुविधांसह पक्की घरे 
बांधण्यासाठी प्रति घरकुल रु.२.३९ लाख (घरकुल अनुदान रु. २ लाख, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 
रु. १२ हजार आणि मनरेगा अंतर्गत ९०/९५ दिवसांचे spares वेतन रु. २७ हजार अंदाजे) अशी तरतूद 
केली आहे. त्याअनुषंगाने, राज्यात केंद्र पुरस्कृत “प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान 
(PM - JANMAN)” अंतर्गत आदिम जमातीतील (कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड) पात्र कुटुंबांसाठी 
आवास योजना (ग्रामीण) राबविण्याबाबत मा.मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली असून, त्यासंदर्भात संदर्भाधीन 
दिनांक ०९.०८.२०२४ रोजीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४ (भाग-१/योजना-१०) 


राज्यात केंद्र पुरस्कृत “प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)” 
अंतर्गत आदिम जमातीतील पात्र कुटुंबांसाठी आवास योजना (ग्रामीण) राबविण्याकरिता, केंद्र शासनाच्या 
उपरोक्त संदर्भाधीन दि.२२.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रात नमूद केलेल्या “State to open separate 


budget line for PVGT & may sufficient Budgetory provisions in the State’s Budget to 
release Central & State share” या सूचनेच्या अनुषंगाने, “प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय 
महाअभियान (PM - JANMAN)” अंतर्गत आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिम जमातीतील 
कुटुंबांच्या घरकुल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्राप्त होणारा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी केंद्र 
हिस्सा व राज्य हिळऱ्याकरिता नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नर्णय निर्णय :- 


“प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (PM - JANMAN)” अंतर्गत आदिवासी 
घटक कार्यक्रमांतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांच्या घरकुल योजनेसाठी प्राप्त होणारा केंद्र हिस्सा व 
त्यास समरुप राज्य हिस्सा वितरीत करण्यासाठी खालील प्रमाणे नवीन स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष मराठी लेखाशिर्ष इंग्रजी 


केंद्र हिस्सा 


मागणी क्रमांक टी-५, Demand No.T-5, 
२५०५, ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, | 2505, Rural Employment, 60, Other 
७९६. जनजाती At उपयोजना (09) जनजाति Programme 796, Tribal Area sub-plan 
क्षेत्र उपयोजना (०१)(०७), प्रधानमंत्री जनजाती (01) Tribal Area Sub-Plan (01)(07) Awas 
र Yojana (Rural) for families belonging to 
आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) | primitive Tribes under Pradhan Mantri 
अंतर्गत आदिम जमातीमधीळ कुटुंबांसाठी | Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan 
आवास योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०%) | (PM - JANMAN) (Central Share 60 %) 
(कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य, (२५०५ ए१९२) (Scheme) 33, Subsidies (2505 A192) 


राज्य हिस्सा 


मागणी क्रमांक टी-५, Demand No.T-5, 


२५०५, ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, | 2505, Rural Employment, 60, Other 


७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती Programme 796, Tribal Area sub-plan 
(01) Tribal Area Sub-Plan (01)(08) Awas 


क्षेत्र उपयोजना (०१)(०८) प्रधानमंत्री जनजाती Yojana (Rural) for families belonging to 
आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) | primitive Tribes under Pradhan Mantri 
अंतर्गत आदिम जमातीमधील कुटुंबांसाठी | Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan 
आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) | (PM - JANMAN) (State Share 40 %) 
(कार्यक्रम) 33, अर्थसहाय्य (२५०५ ए२०९) (Scheme) 33, Subsidies (2505 A209) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४ (भाग-१/योजना-१०) 


२. सदर शासन निर्णय मा.प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-|, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.ख.वि./चा-१/ग्रा.वि.वि./यू.ओ.आर-१०/२०२४-२५/९३, दिनांक २५.०४.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेने तसेच नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५७/का.१४४४, 
दि. ०७.०५.२०२४, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९३/२०२४/व्यय-१४, दि.०६.०६.२०२४ व 
आदिवासी विकास विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६४/का-६, दि.२६.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१२५१५१७४२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 5 
Sangeeta ५५० 


DN: cn=Sangeeta Madan 


M d Kholgadge, o=Rural 
ठे ठे Nn Development Department, ou, 


email=sangeeta.kholgadge@nic.i 


Kh | d n, c=US 
} O g a g eC Date: 2024.08.13 16:14:37 +05'30' 
(सं.म.खोलगाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सर्व), 
मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
८.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी. 
११. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, नागपूर. 
१२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 
१३. सर्व जिल्हाधिकारी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२९४ (भाग-१/योजना-१०) 


१४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको 
भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सी.बी.डी.बेलापूर, 

नवी मुंबई. 
१७. ग्रामविकास विभागातील सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
१८. उप सचिव, नियोजन विभाग/आदिवासी विकास विभाग/ वित्त विभाग (का.व्यय-१४/१५ 

व अर्थ-१७) / मंत्रालय, मुंबई. 

१९. उप आयुक्‍त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (स्वी 

२०. प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (सर्व) 

२१. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (सवी. 

२२. निवड नस्ती (योजना-१०). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


